कृषी पंपाच्या विद्युतीकरणाचा प्रादेशिक असमतोल दूर 
करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य (२८०१२६८९) सन २०१८-२०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.निधीवि-२०१८/प्र.क्र.१३६ /ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : १. शासन निर्णयउद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधिवि-२०१७/प्र.क्र.५४ /ऊर्जा-३, 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
२. शासन परिपत्रक वित विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि..०२/०४/२०१८ 
३.महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित मुंबई यांचे पत्र क्र. मु.म.व्य. (सांघिक 
वित्तो/३३,दिनांक २७/१२/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्याच्या विविध भागातील कृषीपंप उर्जीकरणाचा असमतोल दूर करण्यासाठी मा.राज्यपाल यांनी 
नेमलेल्या "निर्देशांक व अनुशेष समितीने" १८ जिल्हे अनुशेष जिल्हे म्हणून घोषित केले आहेत. त्यापैकी मार्च, 
२०१७ अखेर १६ जिल्ह्यातील भौतीक अनुठोष दूर करण्यात आला आहे. उर्वरित गडचिरोली व रत्नागिरी या 
दोन जिल्ह्यातील "निर्देशांक व अनुशेष समितीने" मार्च १९९६ अखेर निर्धारीत केलेल्या अनुक्रमे १६९३३ व 
१८९८७ कृषीपंपाचे ऊर्जीकरणाच्या अनुशोषापैकी मार्च, २०१७ अखेर अनुक्रमे ४७१ व ८३०० कृषीपंपाचे 
ऊर्जीकरणाचा अनुशेष शिल्लक होता. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी अनुशेष योजनेअंतर्गत कृषीपंपाचे ऊर्जीकरण 
करण्याचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट मार्च १८ अखेर पुर्ण करण्यात आले आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मार्च, 
२०१८ अखेर ७४४१ कृषीपंपाच्या ऊर्जीकरणचा अनुशेष शिल्लक असून सन २०१८-१९ करिता २४०० 
कृषीपंपाच्या ऊर्जीकरणचे उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले आहे. सदर अनुशोष लवकरात लवकर दूर होण्यासाठी 
शासनाकडून प्रादेशिक असमतोल दूर करणे या योजनेखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रु.५०.०० 
कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अनुशेष दुर करण्याच्या कार्यक्रमासाठी महावितरण कंपनीने 
संदर्भाधीन दि.२७.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार रु.५०.०० कोटी मधून रु.३०.०० (रुपये तीस 
कोटी फक्त) इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना रोखीने वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना रु. ३०.०० (रुपये तीस कोटी फक्त) इतकी 
रक्‍कम वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
३. वरील बाबींचा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, ८०० इतर खर्च, (००) 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (०६) कृषी पंप संचाचा/ ग्रामीण विद्युतीकरणाचा प्रादेशिक असमतोल दूर 
करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यासं सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२८०१२६८९) 
३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या तरतूदी मधुन भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.१३६/ऊर्जा-३ 


४. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून, श्री. ना. रा. 

ढाणे, अवर सचिव (उर्जा-३) व नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (उर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना मंजूर झालेली रक्‍कम रु.३०,००,००,०००/- (रुपये तीस कोटी फक्त) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून “महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित” यांच्या नांवे 
स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

ष्‌. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक-२०१८, परिपत्रक  क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 

दि.०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ खालील अनुक्रमांक (१) ते (९) मधील तपासणी सूचीमधील 
अट क्र. (२), (८) व (९) या अटींची पुर्तता होत असून इतर अटी लागू नसल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या अनुक्रमांक २ ते ७ लागू नाहीत, अनुक्रमांक ८ 

समोरील तपासणी सूचीतील १ ते १० पैकी ३, ४, ९ व १० मधील अटींची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात 
येत आहे, उर्वरित अटी लागू नाहीत. 

६. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाश्रीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८च्या 
परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन विभागांना अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याचे 
अधिकार दिले असून त्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यास 
अनुसरुन विभागाच्या अधिकारात सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०१९०११४११४७४०१९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Nanasaheb Rajaram 


Dhane 
Date: 2019.01.14 11:58:32 +05'30' 
(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत:- 

१ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, 
हाँगकाँग बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

2) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, 
प्रकाशगड, वांद्रे, (पूर्व, मुंबई-५१ 

३) मा.विरोधी पक्षनेता विधान परिषद/विधान सभा विधान मंडळ मुंबई 

४ सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई-०५ 

५) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०१८/प्र.क्र.१३६/ऊर्जा-३ 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१ 

अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

विशेष कार्य अधिकारी (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
क.अ.अधिकारी (प्रशा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई३२. 

वित्त विभाग,(अर्थसंकल्प-१४/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६)मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


